RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ९ ४ ( २ ) ] 


जानेवारी १५ , २०१५ / पौष २५, शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये १५.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

पर्यावरण विभाग 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, मादाम कामा मार्ग , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०१५ 

अधिसूचना 
नद्यांच्या पाणी गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्याबाबत धोरणानुसार उद्योगांच्या 

नदी काठावरील स्थान निश्चयनासाठी उद्योगांची जल प्रदूषण आधारित वर्गवारी 
जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम , १ ९ ७४ . 

क्रमांक नउद्यो. २०१४ / प्र.क्र .१४५ / तांक - १. - ज्याअर्थी, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम, १९ ७४ अंतर्गत नदी खोऱ्यांच्या 
क्षेत्रामध्ये उद्योगधंद्यांचे स्थान विनियमन धोरण शासनाने दिनांक १५ जुलै २०० ९ रोजी जाहीर केले होते, 

आणि ज्याअर्थी, वाढते औद्योगिकरण , शहरीकरण , शाश्वत पर्यावरणपूरक उत्पादन प्रक्रिया /विकास, पर्यावरण विषयक पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती इत्यादींचा विचार करून नदी काठावरील उद्योगांच्या स्थान विनियमन धोरणामध्ये सर्व सूचना व हरकती विचारात घेऊन दिनांक १३ जुलै 
२०० ९ रोजी सुधारणा करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, या धोरणानुसार राज्यातील प्रमुख २० नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या क्षेत्रातील पाणी वापरासंबंधीचेनिकष तयार करून 
त्यांचे अ-१, अ-२, अ-३ आणि अ-४ अशा ४ वर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेले होते; 

आणि ज्याअर्थी, नद्यांच्या वर्गीकरणात नदीच्या नियंत्रक पूर रेषेपासून ठराविक अंतरानुसार उद्योगांचे स्थान निश्चयन धोरण उपरोक्त शासन 
निर्णयान्वये 

लागू करण्यात आले होते ; 


~ 


भाग चार - अ -८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १५ , २०१५ / पौष २५ , शके १ ९ ३६ 


. 


. 


आणि ज्याअर्थी,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम , १९ ७४ 
अंतर्गत केलेल्या वर्गवारीप्रमाणे ठराविक अंतरावर उद्योग अनुज्ञेय करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, वरील उद्योगांच्या वर्गीकरणामध्ये जल प्रदूषण , हवा प्रदूषण व जमीन प्रदूषण इत्यादी विचारात घेऊन वर्गीकरण करण्यात 
आलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, नदी काठावरील उद्योगांचे स्थान नियमन धोरण तयार करताना जल प्रदूषणाधारित उद्योगांचे वर्गीकरणानुसार त्यांचे स्थान 
निश्चित करणे आवश्यक होते ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक १३ जुलै २००९ रोजीच्या शासन निर्णयातील कलम १० नुसार उद्योगांची विशिष्ट प्रदूषण क्षमता, पर्यावरण उत्पादक 
प्रक्रियेमध्ये सातत्याने होत असलेला विकास , आधुनिक पर्यावरणपूरक संनियत्रण यंत्रणा इत्यादी बाबी विचारात घेऊन उद्योगांच्या वर्गवारीचा दर दोन 
वर्षांनी आढावा घेणे अपेक्षित आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरील निकड लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम, १९ ७४ 
अंतर्गत कलम १७ ( जी ) व ( एन ) अन्वये राज्य शासनाने नदी काठावरील उद्योगांचे स्थान निश्चयन करण्याच्या उद्देशाने जल प्रदूषण हा निकष 
विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणानुसार वर्गवारी करण्याचीशिफारस शासनास केलेली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम , १९ ७४ अंतर्गत कलम १७ ( जी ) व ( एन ) नुसार आणि महाराष्ट्र प्रदूषण 
नियंत्रण मंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार जल प्रदूषणावर आधारित उद्योगांचे वर्गीकरण करण्याचे अधिकार शासनास प्राप्त आहेत . 

आता त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जल ( प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम, १९ ७४ अंतर्गत कलम १७ ( जी) व ( एन ) प्रमाणे 
केलेली शिफारस आणि नदी काठावरील उद्योगांच्या स्थान निश्चयनाकरिता त्यांची जल प्रदूषण क्षमता विचारात घेऊन सोबतच्या परिशिष्ट “ अ” मध्ये 
जोडण्यात आलेली उद्योगांची वर्गवारी यापुढे दिनांक १३ जुलै २०० ९ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विचारात घेण्यात यावी. 

वरीलप्रमाणे करण्यात आलेली उद्योगांची वर्गवारी ही फक्त नदी पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उद्योगांचेपर्यावरणविषयक स्थान निश्चयन 
धोरणापुरतीच लागू असेल . त्या व्यतिरिक्त इतरत्र उद्योगांची वर्गवारी ही केंद्रीय 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 
केलेल्या वर्गवारीनुसारच असेल. नदी खोऱ्यांमध्ये उद्योगांचे स्थान निश्चयन धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण 
मंडळाची राहील . तसेच उक्त धोरणानुसार नदीच्या पूर रेषेपासून नदीच्या दोन्ही बाजूस उद्योगांच्या वर्गवारीनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाच्या क्षेत्रातील उद्योगांना भूखंड वाटप करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची राहील . 

यापुढे नगरपालिका / महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या क्षेत्रातून निघणारे सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जाऊ 
नये यासाठी उभारावयाची सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे तसेच घनकचऱ्याच्या शास्त्रोक्त व्यवस्थापनासाठी उभारावयाच्या केंद्रांचे स्थान उपरोक्त केलेल्या 
उद्योगांच्या वर्गवारीनुसार व नदीच्या वर्गवारीनुसार विहित अंतरात असल्याची खातरजमा करावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १५, २०१५ / पौष २५ , शके १९ ३६ 


३ 


परिशिष्ट - अ 


अति जल प्रदूषित उद्योगांची यादी 
( लाल संवर्ग - नदी नियमन धोरण , २०० ९ नुसार ) 


अ.क्र . 


कारखान्यांचे प्रकार 


विशेष अट 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


शासनाच्या दिनांक १३ जुलै २००९ च्या 
शासन निर्णयातील नदीच्या 
पाण्याच्या वापरानुसार केलेल्या 
वर्गवारीप्रमाणे उद्योगाचे स्थान नियमन . 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


. 


१० 


११ 


बेसिक केमिकल्स अॅन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल्स अॅन्ड इटस् डेरिव्हेटीव 
इन्क्ल्युडिंग मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अॅसिड . 
क्लोअर अल्कली 
क्लोरेटस् परक्लोरेट अॅन्ड पेरॉक्साईड 
डिस्टीलरी इन्क्ल्युडिंग फरमेंटेशन इंडस्ट्री 
डाईज् अॅन्ड डाईज् इंटरमीडीएटस् 
फरमेंटेशन इंडस्ट्री इन्क्लुडिंग मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ईस्ट , बिअर 
फर्टीलायझर्स ( बेसिक ) ( फॉरमुलेशन वगळून ) 
हायड्रोक्लोरीक अॅसीड अॅन्ड 

इटस् 

डेरिव्हेटीव्हज 
इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन रिसायक्लिग /रिप्रोसेसिंग /रिकव्हरी /रियुज ऑफ हझारडस वेस्ट 
अंडर सेडयुल ४ ऑफ हझारडस वेस्ट ( एम , एच अँन्ड टी बी एम ) रूल, २००८ 
अॅन्ड इटस् अमेंडमेंटस् 
आयसोलेटेड स्टोरेज ऑफ हझारडस केमिकल ( अॅज पर शेडयुल ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग , 
स्टोरेज अॅन्ड इम्पोर्ट ऑफ हझारडस केमिकल रूल, १ ९ ८ ९ अॅज अमेंडेड ) . 
लेड सीड बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग ( एक्सक्लुडिंग असेंब्लिंग अॅन्ड चार्जिंग ऑफ सीड 
लेड बॅटरी इन मायक्रो स्केल ( लेस टॅन २५ लॅक्स्) . 
मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ स्टार्च / सँगो 
ऑईल रीफायनरी ( मीनरल ऑईल / पेट्रो रीफायनरीज ) 
ऑरगॅनिक केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंग 
पेस्टीसाईड ( टेक्नीकल ) ( फॉर्मुलेशन वगळून ) 
पेट्रोकेमिकल (मॅन्युफॅक्चर ऑफ अॅन्ड नॉट मीअरली युज ऑफ अॅज अ रॉ मटेरिअल ) 
फार्मासीटीकल्स (फार्मुलेशन वगळून ) 
पल्प अॅन्ड पेपर ( पेपर मॅन्युफॅक्चरिंग विथ् ऑर विदाऊट पल्पिंग ) 
रीप्रोसेसिंग ऑफ युज ऑईल अॅन्ड वेस्ट ऑईल 
स्लॉटर हाऊस ( अॅज पर नोटिफिकेशन एस.ओ. २७० (ई ) डेटेड २६ मार्च २००१ 
अॅन्ड मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज , बोन मील, प्रोसेसिंग ऑफ अॅनिमल हार्नस्, हूप्स 
अॅन्ड अदर बॉडी पार्टस् ). 
शुगर ( खांडसरी वगळून ) 
सिंथेटीक डिटर्जंट अॅन्ड सोप ( फार्मुलेशन वगळून ) 
सिंथेटीक फायबर्स ( इनक्लुडिंग रेऑन, टायर कॉर्ड, पॉलीस्टर फिलामेंट यार्न ) 
सिंथेटीक रबर एक्सक्लुडिंग मोल्डिंग 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


१ ९ 


२० 


. 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


भाग चार - अ -८-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १५ , २०१५ / पौष २५ , 


शके १ ९ ३६ 


परिशिष्ट - अ - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


२५ 


टॅनरीज 


२६ 


२७ 


२८ 


व्हिजीटेबल ऑईल इन्क्लुडिंग सॉल्वंट एक्सट्रॅक्शन ॲन्ड रीफायनरी । 
हायड्रोजनरेटेड ऑईल . 
यार्न ॲन्ड टेक्सटाईल प्रोसेसिंग इन्व्हॉल्विंग एनी इफलुएंट / एमीशन जनरेटिंग प्रोसेस, 
ब्लिचिंग , डाईंग , प्रिंटिंग अॅन्ड स्कोअरिंग . 
कोल मायनिंग 

नदी किनाऱ्यापासून १०० मीटर पर्यंत 
नाविकास क्षेत्र , १०० मीटरपासून 
संरक्षक भिंत बांधकाम अनुज्ञेय , 
तद्नंतर ओव्हरबर्डन व नदीच्या 
नियंत्रक पूररेषेपासून २५० मीटर 
अंतरापलिकडे कोल मायनिंग 

क्षेत्र असावे. 
उर्वरित मिनरल मायनिंग अॅन्ड ओर बेनिफिकेशन 

नदी वर्गीकरणानुसार अनुज्ञेय अंतर. 
स्टोन क्वारिज 

स्टोन क्वारिज डोंगर / टेकडीच्या रन 

ऑफ झोनमध्ये अनुज्ञेय नाही . 
याबाबत जीएसडीए ने प्रमाणित 
केलेले असावे. 
नदी वर्गीकरणानुसार अनुज्ञेय अंतर 
बंधनकारक . 


२ ९ 


३० 


३१ 


थर्मल पॉवर प्लॅन्ट 


ma 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १५, २०१५ / पौष २५ , शके १९ ३६ 


५ 


अ.क्र . 


विशेष अट 

( ३ ) 


( १ ) 


मध्यम जल प्रदुषित उद्योगांची यादी 

परिशिष्ट - अ - पुढे चालू 
( नारंगी संवर्ग - नदी नियमन धोरण , २०० ९ नुसार ) 
उद्योगांची यादी 

( २ ) 
अॅल्युमिनीयम स्मेल्टर 
ऑटोमोबॉइल्स मॅन्युफॅक्चरींग ( इंटीग्रेटेड फॅसिलिटिज ) इफ प्रोसेस अंडर 
आर-३६ इनव्ल्हॉड अदरवाईज कमी प्रदूषित वर्गवारीत 
क्लोरीन, फलूरीन, ब्रोमिन, आयोडिन अॅन्ड देअर कंम्पाउंडस 
कोल वॉशरीज 


१ . 


२. 


शासनाच्या दिनांक १३ जुलै २०० ९ 
च्या शासन निर्णयातील नदीच्या 
पाण्याच्या वापरानुसार 

केलेल्या 
वर्गवारीप्रमाणे उद्योगाचे स्थाननियमन . 


३ . 


~ 


४ . 


५. 


कॉपर स्मेल्टर 


६ . 


७ . 


~ 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


कोक मेकिंग , लिक्वीफॅक्शन, कोल टार डिस्टीलेशन ऑर फ्युएल गॅस मेकिंग 
टीएसडिएफ , ई- वेस्ट, रिसायकलिंग , सीबीएमडब्ल्यूटीएफ , इन्फ्ल्युएंट कनव्हियन्स 
प्रोजेक्ट , इन्सीनेटर , सॉल्व्हन्ट / अॅसिड रिकव्हरी प्लांट 
ईम्युलशन ऑफ ऑईल न्ड वॉटर 
डिस्टीलेशन ऑफ अल्कोहोल (इएनए ) 
हेवी इंजिनियरींग इन्क्लुडींग शिप बिल्डींग ( विथ इन्व्हेस्टमेंट ऑनप्लॅन्ट अॅण्ड मशिनरी 
मोर पॅन रू . १० / - कोटी ) इफ प्रोसेस अंडर आर-३६ आर इन्व्हाल्ड अदरवाईज 
लोली वॉटर पोलुटिंग 
इंडस्ट्रियल कार्बन इन्क्लुडींग इलेक्ट्रोडस अॅन्ड ग्रॉफाइटस ब्लॉक्स अॅक्टीव्हेटेड कार्बन , 
कार्बन ब्लॅक 
इंडस्ट्रि ऑर प्रोसेस इनव्हॉलव्हिंग मेटल सरफेस ट्रिटमेंट ऑर प्रोसेस सच ॲज पिंकलिंग / 
प्लेटिंग /इलेक्ट्रोप्लेटिंग / पेंट स्ट्रिपींग /हिट ट्रिटमेंट /फॉस्पेटिंग ऑर फिनिशिंग अॅन्ड अॅनोडायजींग / 
एनॉमिलिंग/ गॅल्व्हानायजिंग 
आर्यन अॅन्ड स्टिल ( इनव्हॉलव्हिंग प्रोसेसिंग फार्म ओर / इन्टीग्रेटेड स्टिल प्लॅन्टस अॅन्ड ऑर 
स्पॉन्ज आर्यन युनिटस 
लाईम मॅन्युफॅक्चरिंग ( युजिंग लाईम कोल्न ) 
मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ लुबरीकेटिंग ऑईल्स, ग्रिसेस ऑर पेट्रोलियम बेसेस प्रोडक्ट्स 
मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पेंटस, वॉर्निसेस्, पिगमेंटस अॅण्ड इंटरमिडएट ( ब्लेडिंग / मिक्सिंग वगळून ) 
मिल्क प्रोसेसिंग अॅन्ड डेअरी प्रॉडक्टस ( इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्टस् ) 
नॉन अल्कोहोलिक बेवरेजस ( सॉफ्ट ड्रिंक्स ) अॅन्ड बॉटलिंग ऑफ अल्कोहोलिक / नॉन 
अल्कोहोलिक प्रॉडक्टस ( कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ऑफ प्लॅन्ट अॅन्ड मशिनरी > रू . १/ - करोड ) 
प्रिबॉइल्ड राइस मिल्स ( मोर न १० टीपीडी) 


१३. 


१४ . 


१५ . 


१६ . 


१७. 


१८ . 


१ ९ . 


२० . 


फॉस्फेट रॉक प्रोसेसिंग प्लॅन्ट 


२१ . 


फॉस्परस अॅन्ड इटस् कम्पाऊंडस 


२२ . 


पॉवर जनरेशन प्लॅन्ट ( एक्सेप्ट विंड, सोलार अॅन्ड मिनी हायडल पॉवर प्लॅन्ट ऑफ 
कपॅसिटी मोर न २५ मेगावॅट ) अॅन्ड डीजी सेट ऑफ कपॅसिटी > ( ५ एमव्हिए ) 


भाग चार - अ -८-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १५ , २०१५ / पौष २५ , 


शके १ ९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२३. 


२४ . 


प्रोसेस इन्व्हॉलव्हिंग क्लोरीनेटेड अॅन्ड हायड्रोकार्बानस 
रेल्वे लोकोमोटिव्ह वर्कशॉपस / इंटीग्रेटेडे रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कशॉप / ऑथोराईज्ड सर्विस सेंटर्स 
सर्जिकल अॅन्ड मेडिकल प्रॉडक्टस नॉट इन्व्हालव्हिंग प्रोप्लॅटिक्स 


२५ . 


२६. 


सिंथेटिक रेझिन्स 


२७. 


झिंक स्मेल्टर 


२८ . 


२ ९ . 


३० . 


३१ . 


३२. 


३३ . 


फिश प्रोसेसिंग अॅन्ड पॅकिंग ( चिलिंग ऑफ फिश वगळून ) 
मर्चन्टडाईज्ड लॉड्री युजिंग ऑईल फायर्ड बॉयलर 
सिल्क स्क्रिन प्रिटिंग , साडी प्रिटिंग बाय वुडन ब्लॉक्स 
वायर ड्राईंग अॅन्ड वायर मेटिंग 
ऍसबेस्टॉस अॅन्ड अॅसबेस्टॉस इंडस्ट्रिज 
ड्राय कोल प्रोसेसिंग /मिनरल प्रोसेसिंग , इंडस्ट्रिज इनव्हॉलव्हिंग ऑर सिटेरिंग , 
पॅलेटाइझेशन, ग्रिडिंग, पल्व्हरायझेशन 
मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ सिलिका जेल ( विदाऊट फरनेस ) 
फार्मास्युटीकल फॉम्युलेशन अॅन्ड आर अॅन्ड डी परपज (फॉर सस्टेंड रिलिज / 
एक्सटेंन्डेड रिलिज ऑफ ड्रग्ज अॅन्ड नॉट फॉर कमर्शियल परपज ) 
इंडस्ट्रीयल इस्टेट / पार्क / कॉम्पॅक एरिया/ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन / एसईझेड / 
बॉयोटेक पार्क / लेदर कॉम्पलॅक्स 


३४ . 


३५ . 


३६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १५, २०१५ / पौष २५ , शके १९ ३६ 


परिशिष्ट - अ पुढे चालू 
कमी जल प्रदुषित उद्योगांची यादी 
(हिरवा संवर्ग - नदी नियमन धोरण २०० ९ नुसार ) 


अ.क्र . 


कारखान्यांचे प्रकार 


विशेष अट 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


सिरॅमिक रीफॅक्ट्रीज 


२ 


सिमेंट 


शासनाच्या दिनांक १३ जुलै २००९ च्या 
शासन निर्णयातील नदीच्या 
पाण्याच्या वापरानुसार केलेल्या 
वर्गवारीप्रमाणे उद्योगाचे स्थान नियमन . 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


a 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


फेरस अॅन्ड नॉन फेरस मेटल एक्सट्राक्शन इनव्हॉलविंग डिफरन्ट फरनेस 
श्रू मेल्टिंग, रिफायनिंग रिप्रोसेसिंग, कास्टिंग ऍण्ड अलॉय मेकिंग. 
फायबर ग्लास प्रॉडक्शन ॲन्ड प्रोसेसिंग (मोल्डिंग वगळून ) 
फायर क्रॅकर्स मॅन्युफॅक्चरींग अॅन्ड बल्क स्टोरेज फॅसिलिटिज 
फ्लाय ऍश एक्सपोर्ट , ट्रान्सपोर्ट अॅन्ड डिस्पोजल फॅसिलिटिज 
मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ 

ग्लू 

अॅन्ड जिलेटीन 
फोटोग्राफिक फिल्म्स अॅन्ड इटस केमिकल्स् 
स्टिल अॅण्ड स्टिल प्रॉडक्टस युजिंग वेरीयस फरनेस लाइक ब्लास्ट फरनेस / 

ओपन हार्ट फरनेस / इंडक्शन फरनेस / आर्क फरनेस / सबमर्जड आर 
फरनेस / बेसिक ऑक्सीजन फरनेस / हॉट रोलिंग युजिंग रिहिटिंग फरनेस. 
ऑटोमोबाईल सर्व्हिसिंग , रिपेरींग अॅन्ड पेटिंग ( फक्त फ्युअल डिसपेसिंग वगळून ) 
बेकरी अॅन्ड कन्फेक्शनरी युनिट विथ प्रॉडक्शन कपॅसिटी > १ टीपीडी 
डेअरी अॅन्ड डेअरी प्रॉडक्टस ( स्मॉल स्केल) (कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 
ऑफ प्लॉट अॅन्ड मशिनरी < रु . १/ - करोड ) . 
फोम मॅन्युफॅक्चरींग 
फुड अॅन्ड फुड प्रोसेसिंग इन्क्लुडींग फुटस अॅन्ड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग 
हिट ट्रिटमेंट युजिंग ऑईल फायरंड फरनेस ( सायनाडिंग वगळून ) 
आईसक्रिम 
ज्युट प्रोसेसिंग विदाऊट डाईंग 
लिक्वीड फ्लोर क्लिनर , ब्लॅक फिनील , लिक्विड सोप , ग्लेसरोल 
मोनोस्ट्रेटर मॅन्युफॅक्चरींग . 
पेन्ट ब्लेडिंग अॅन्ड मिक्सिंग ( बॉल मिल ) 
प्लायबोर्ड मॅन्युफॅक्चरींग ( विनियर व लॅमिनेटसह) विथ ऑईल फायर्ड 
बॉयलर / थर्मिक फ्ल्युईड हिटर ( विदाऊट रेसीन प्लांट ) 
पोर्टेबल अल्कोहोल ( आयएमएफएल ) बाय ब्लेन्डींग , बॉटलिंग ऑफ 
अल्कोहोलिक प्रॉडक्टस ( कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ऑफ प्लॅन्ट अॅन्ड मशिनरी 
< रु . १/ - करोड . 
प्रिटिंग इंक मॅन्युफॅक्चरींग 
स्प्रे पेंटिंग, पेन्ट बेकिंग, पेन्ट स्ट्रिपिंग 


१४ 


१५ 


१६ 


१८ 


- 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १५ , २०१५ / पौष २५ , 


शके १ ९ ३६ 


परिशिष्ट - अ - पुढे चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


ट्रान्सफॉर्मर रिपेरिंग /मॅन्युफॅक्चरींग 
सिरॅमिक कलर मॅन्युफॅक्चरींग (नॉट युजिंग बॉयलर अॅन्ड वेस्ट वॉटर 
रिसायकलिंग प्रोसेस). 
डिझेल पंप रिपेरिंग अॅन्ड सर्व्हिसिंग 
गोल्ड अॅन्ड सिल्व्हर स्मिथी ( प्युरीफिकेशन विथ अॅसिड , स्मेल्टिंग ऑपरेशन 
अॅन्ड सल्फ्युरीक अॅसिड पॉलिसिंग ऑपरेशन ) ( युजिंग लेस टॅन ऑर 
इक्वल टू १ लि . ऑफ सल्फ्युरीक अॅसिड / नायट्रीक अॅसिड प्रति महिना . 
हॅण्डलूम / कारपेट विविंग (विथाऊट डाईंग अॅन्ड ब्लिचिंग ऑपरेशन ) 
लुब्रिकेटिंग ऑईल्स , ग्रीसेस ऑर पेट्रोलियम बेस्ड प्रॉडक्टस ( ओनली ब्लेंडिंग 
ऍट नॉर्मल टेम्परेचर ). 
मिनिरलाईज्ड वॉटर 
पेन्ट अॅन्ड वॉर्निस ( मिक्सिंग अॅन्ड ब्लेंडिंग ) ( विदाऊट बॉल मिल ) 
फिनाईल /टॉयलेट क्लिनर फार्म्युलेशन ॲन्ड बॉटलिंग 
पॉवर लूम्स (विदाऊट डाईंग अॅन्ड ब्लिचिंग ) 
प्रिटींग प्रेस 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


रेडीमिक्स सिमेंट काँक्रिट 


३ 


रिप्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट कॉटन 


३७ 


३८ 


३ ९ 


~ 


सोप मॅन्युफॅक्चरींग (हॅण्डमेड विदाऊट स्टीम बॉयलिंग ) 
सिथेंटिक डिटरजंट फॉर्म्युलेशन 
इंडस्ट्रियल इनऑरगॅनिक गॅसेस नेमली. 
( अ) केमिकल गॅसेस : अॅसिटेलिन , हायड्रोजन क्लोरीन , फ्लोरीन , 
अमोनिया , सल्फरडायऑक्साइड , इथिलिन, हायड्रोजन सल्फाइड, फॉस्पीन , 
( ब ) हायड्रोकार्बन गॅसेस : मिथेन , इथेन, प्रोपेन 
बायो फर्टीलायझर अॅन्ड बायो- पेस्टीसाईड विदाऊट युजिंग 
इनऑरगॅनिक केमिकल्स. 
असेब्लिंग ऑफ अॅसिड लेड बॅटरी ( अपटू १० बॅटरीज पर डे लेड 
प्लेट कास्टिंग वगळून ). 
थर्मोकोल मॅन्युफॅक्चरींग . 


४० 


४१ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी १५, २०१५ / पौष २५ , शके १९ ३६ 


s 


परिशिष्ट - अ - पुढे चालू 


नदीखोऱ्याच्या क्षेत्रात नियमित करावयाच्या विशेष प्रकल्पांची यादी 


अ.क्र . 


विशेष अट 


उद्योग / प्रकल्पाचेनाव 

( २ ) 


( ३ ) 


१ 


२ 


हेल्थ केअर इस्टॅब्लीश 
बिल्डींग अॅन्ड कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मोअर टॅन २०,००० स्क्वेअर मीटर बिल्टप एरिया 

आयटी प्रोजेक्ट ( सॉफ्टवेअर ) 
हॉटेल ( थ्री स्टार अॅन्ड अबाऊ ) अॅन्ड हॉटेल हवींग रुम्स अॅन्ड अबाऊ १०० 


कितीही चटई क्षेत्र असले तरी 
पर्यावरण आघात मुल्यांकन 
अधिसूचना २००६ च्या परिशिष्ट ८ 
( अ व ब ) व तत्सम इ.चे निकष 


३ 


४ 


लागू . 


५ 


हॉटेल लेस टॅन थ्री स्टार ऑर हॉटेल हॅवींग २० रुम्स अॅन्ड लेस टॅन १०० रुम्स 


६ 


७ 


८ 


हॉटेल ( अप टू २० रुम्स ) 
एअरपोर्ट अॅन्ड कमर्शियल एअर स्ट्रीप्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट 
न्यु हायवे कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट 
एसटीपी अॅन्ड एमएसडब्ल्यु फॅसिलिटी 


on 


१० 


११ 


कॉमन इंफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लान्ट (सिईटिपी ) 


अधिसूचना प्रकाशित होण्याच्या 
दिनांकापूर्वीचे अस्तित्वातील 
सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना या 
नियमातून सूट . 
विहीत केलेल्या मानकांची पूर्तता 
करण्याच्या अधिन राहून . 
अस्तित्वातील सीईटीपीचे 
विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण , 
अनुज्ञेय असेल. प्रत्यक्ष सीईटीपीचे 
विस्तारीकरण , आधुनिकीकरण 
केल्यानंतर विहीत मानकांच्या पूर्ततेची 
खातरजमा करूनच नवीन उद्योगांना 
परवानगी अनुज्ञेय असेल . 
या उद्योगांच्या वर्गवारीला अंतराचे 
निकष लागू नाहीत . 


१२ 


१३ 


मिनरल टँक यार्ड / रेल्वे स्लाईडींगस् 
डीजी सेट ऑफ कॅपॅसिटी लेस टॅन १ एमव्हीए बट मोअर टॅन ५ एमव्हीए 
१५ केव्हीए टू १ एमव्हीए (डिझेल जनरेटर सेटस् ). 


१४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अजोय मेहता, 


शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


